१ ऑक्टोबर -जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस 
साजरा करण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेष्ठना-२०२३/प्र.क्र.४१५/सामासु 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई -४०००३२. 
तारीख: २६ सप्टेंबर,२०२३ 


वाचा - 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठना २०१६/ प्र.क.७१/ 
सामासु, दिनांक ०९ जुलै,२०१८. 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन शासन परिपत्रक, ज्येष्ठना- 
२०२२/प्र.क्र.२६६/सामासु,दिनांक-२३ सप्टेंबर,२०२२. 


शासन परिपत्रक- 

भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये 
ज्येष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात 
घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या eM घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, 
शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा 
een, Rema हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठना २०१६/प्र.क्र.७१/सामासु, दिनांक 
०९ जुले,२००८ अन्वये निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार १ 
ऑक्टोबर हा दिवस राज्यात "जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस" (International Day of Older Person) 
साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
२. त्यानुसार राज्यात सर्व ठिकाणी "१ ऑक्टोबर,२०२३" हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक 
दिवस म्हणून साजरा करण्यात यावा व त्यानिमित्ताने वृत्तपत्रात जाहिराती देणे, सार्वजनिक पदयात्रा, 
प्रभात फेऱ्या, सभा, विशेष कार्य केलेल्या ज्येष्ठांचा व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या बिगर 
सरकारी संस्थांचा सत्कार,गौरव, आरोग्य शिबीर, चर्चासत्र/परिसंवाद इ. कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात यावे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदे व योजना विषयक 
बाबींचा माहिती, वृध्दांचे हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा,ज्येष्ठ नागरिकांच्या 
मदतीसाठी हेल्पलाईन इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठना-२०२३/प्र.क्र.४१ ५/सामासु 


३. जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, 
सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका व नगरपालिका/नगर परिषदांमार्फत 


आयोजित करण्यात यावा. सदर दिनानिमित ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरीलप्रमाणे विविध कार्यक्रम 


/उपक्रम राबविण्यात यावेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१६४९१७३२२२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH SADASHIV MANJREKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL 
R AJ E 5 H S A D A S H | V JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=165bc3b66844eff888fd282269f891 3cd36baadbc01 bcfO 
06e056fb7f6a93c4d, postalCode=400032, st=Mahari 
jalNumber=7E57ADD6A85FOCF35923F0F01 5D8E4D4D3A72E 
M A N J R E KA R (C43AD6008F036A3AB06AA 1BB85, RAJESH SADASHIV 
MANJREKAR 
Date: 2023.09.26 16:51:52 +05'30' 


(राजेश मांजरेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानमंडळ, मुंबई. 

. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
. विभागीय आयुक्‍्त,सर्व प्रादेशिक विभाग. 

. आयुक्त, समाजकल्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

९. 
१०.सर्व 


जिल्हाधिकारी,सर्व जिल्हे. 


सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये. 


११.महासंचालक,बार्टी,पुणे. 

१२.सर्व प्रादेशिक उपायुकत,समाजकल्याण. 
१३.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण. 
१४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


